अ.भा.से.(कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ 
प्रमाणे सन २०१९-२० मध्ये भारतीय प्रशासन 
सेवेतील अधिकाऱ्यांनी करुन घ्यावयाच्या वैद्यकीय 
तपासणीस मुदतवाढ देणेबाबत........ 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. : भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र. २५१/२०१९/९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- 9§.03.2020 


संदर्भ: १) शासन निर्णय समक्रमांक दि.११.१२.२०१९, दि.१३.१२.२०१९ 
आणि दि.१०.०१.२०२० 
२) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार यांचे दि.९.३.२०२० 
चे कार्यालयीन ज्ञापन 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या वर्षी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांनी करून घ्यावयाच्या वैद्यकीय 
तपासणीबाबत संदर्भाधीन दि.११.१२.२०१९, दि.१३.१२.२०१९ आणि दि.१०.०१.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर वैद्यकीय तपासण्या दिनांक ३१ मार्च, २०२० 
पर्यंत करणे आवश्‍यक आहे 


२. नोवेल करोना व्हायरसचा Novel Coronavirus (COVID-19) वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, संदर्भ 
क्रमांक २ च्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्रीय नागरी सेवेतील गट “अ” च्या अधिका-यांनी सन 
२०१९-२० ची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबतची मुदत दि.३०.०६.२०२० पर्यंत वाढविण्याबाबतची 
सूचना देण्यात आलेली आहे. 

३. महाराष्ट्रातील नोवेल करोना व्हायरसचा Novel Coronavirus (COVID-98) वाढता प्रादुर्भाव 
लक्षात घेता, सन २०१९-२० या वर्षाकरिता महाराष्ट्र संवर्गातील ४० वर्षे किंवा अधिक वय असलेल्या 
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता वैद्यकीय तपासण्या करण्याची मुदत 
दि.३०.०६.२०२० पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२००३१६१२०७१९३४०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Subhash 

Baban Ingale > 
(सुभाष इंगळे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र. 249/2098/8 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. महाराष्ट्र संवर्गातील vo वर्षे वयावरील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सर्व अधिकारी. 
८. बॉम्बे हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, मुंबई 

९. अपोलो क्लिनिक, कुलाबा, मुंबई 

१०.रुबी हॉल क्लिनिक,४०, ससून रोड, पुणे 

११.आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पीटल, चिंचवड, पुणे 

१२.अरनेजा हार्ट अण्ड मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल रामदास पेठ नागपूर 

१३.सुयश मेडीकल फाऊंडेझन प्रा.लि., सुय हॉस्पिटल, 

१४.एम जी एम मेडीकल सेंटर अँड रिसर्च सेंटर, औरंगाबाद. 

१५.डॉ.हेडगेवार हॉस्पीटल, THAT महाराज मंदीराजवळ, औरंगाबाद 

१६.सर्व शासकीय, महानगरपालिका रुग्णालयांचे अधिष्ठाता/जिल्हा शल्य चिकित्सक. 
१७.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


